विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक रोड येथील 
नियोजन सभागृहाचे बळकटीकरणास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-१०२१/प्र.क्र.१७/का.१४८१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र :- जिवायो-१००७ / प्र.क्र.३९ / का.१४४४, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २००८. 
२) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक यांचे प्रशासकीय 
मान्यता आदेशा क्रमांक: जिनिस/क्र.१२/सांस-२/प्रमाआ/२०१९-२०/२८०३, 
दिनांक २१.११.२०१९. 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक : 
जिनिस/क्र.१२/नियोजन/सभागृह/सांस/२/२०२०-२१/७६, दिनांक १८.०१.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी अर्थसंकल्पित करणे, वितरीत करणे व 
या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक रोड येथील नियोजन 
सभागृहाच्या बळकटीकरणासाठी तयार केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार रु.७६.१२ लक्ष किंमतीच्या 
मूळ प्रस्तावास जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक यांच्या 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. विभागीय amet कार्यालय, नाशिक रोड येथील नियोजन सभागृहात मा.मुख्यमंत्री 
महोदय, मा.उपमुख्यमंत्री महोदय, मा.मुख्य सचिव अथवा मंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी अनेक बैठका संपन्न होत असतात. ही बाब विचारात घेऊन वास्तु विशारद यांनी 
कामाची पाहणी करुन कामाच्या ठिकाणी काही वाढीव कामांचा समावेश असणे आवश्यक 
असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. यात सभागृहातील अधिकारी यांच्या बैठकीसाठी 
असलेल्या GAM Usd व्यवस्था करणे, सभागृहातील स्टेजवरील आणि स्टेजच्या समोरील 
खुर्च्या या नामांकित कंपनीच्या बसविणे, सभागृहात ध्वनी प्रतिरोधनाच्या दृष्टीने खिडक्या (DGO), 
तळफरशीवर कारपेट बसविणे, भिंतीवर क्लॅडिंग, इतर अनुषंगिक बाबींचा समावेश करण्याबाबत 
सूचित केळे असल्याने, सदर कामांसाठी रु.१८५.०४ लक्ष एवढ्या रकमेच्या वाढीव बांधकामांसाठी 
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२१/प्र.क्र.१७/का.१४८१ 


शासन निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नाशिक यांचेकडून दिनांक २१.११.२०१९ च्या आदेशान्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक 
रोड येथील नियोजन सभागृहाच्या बळकटीकरणासाठी रु.७६.१२ लक्षच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली होती. प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार या सभागृहात मा.मुख्यमंत्री महोदय, 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदय, मा.मुख्य सचिव अथवा मंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी अनेक बैठका संपन्न होत असतात. ही बाब विचारात घेऊन वास्तु विशारद यांनी 
कामाची पाहणी करुन कामाच्या ठिकाणी काही वाढीव कामांचा समावेश करणे आवश्यक होते. 


२. प्रस्तावित वाढीव कामे पूर्ण करण्यासाठी रु.१८५.०४ लक्ष एवढ्या रकमेच्या वाढीव कामांना 
मंजूरी देणे आवश्‍यक आहे. सदरील सभागृहाच्या बांधकामाची सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची 
रक्‍कम मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या ३०% पेक्षा जास्त होत असल्यामुळे शासन निर्णय, नियोजन 
विभाग, दि.१६.०२.२००८ मधील तरतूदींनुसार “मूळ प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा ३० टक्के पर्यंतच्या 
जास्त रक्कमेच्या प्रस्तावाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना 
असतील व त्यापेक्षा जास्त रक्कमेची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची आव्यकता असल्यास 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या सध्याच्या प्रणालीनुसार कार्यवाही करावी” अशा सूचना आहेत. 


३. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक रोड येथील नियोजन सभागृहाच्या बळकटीकरणाच्या 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाची छाननी करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौपचारिक 
संदर्भ १५/इमा-३, दिनांक ०४.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, नाशिक रोड येथीळ नियोजन सभागृहाच्या बळकटीकरणासाठी पुढील अटींच्या 
अधीनतेने रु.१८५.०४ लक्ष एवढ्या वाढीव खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) मंजूरी प्राप्त कामांच्या संकल्प चित्रात / अंदाजपत्रकीय रकमेत कोणत्याही प्रकारचे बदल 
करण्यात येऊ नये. 

अ) कार्यान्वयीन अभिकरणांनी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कामास तांत्रिक मंजूर घेतल्यानंतरच 
कामास सुरुवात करावी. 

इ) या कार्यक्रमाखाली घेण्यात येणाऱ्या सर्व कामांसाठी शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेले सर्व 
नियम, निकष व पध्दती तसेच यापुढे वेळोवेळी होणारे बदल कार्यान्वयीन अभिकरणांवर 
बंधनकारक राहतील. 

3) मंजूर करण्यात आळेली कामे नेमून दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 

उ) काम चालू करण्यापूर्वी शासन नियमानुसार आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेऊनच कामाला 
सुरुवात करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२१/प्र.क्र.१७/का.१४८१ 


ऊ) काम पूर्ण झाल्यानंतर मंजूर रकमेतील बचत अन्य कामाकडे वळविण्यात येणार नाही अथवा 
बचतीतून नवीन कामांना / प्रस्तावांना मंजूरी देता येणार नाही. 
क्र) देखभाल दुरुस्ती व इतर खर्च शासनामार्फत मंजूर करण्यात येणार नाही. 


8. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक- 
२०२१०२०९१७१४०३३८१६ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


V r ी 5 h वे | = र Sens ies ae 72 
Sudarshan Kale णा 
(वृषाली सु.काळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत तातडीच्या कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक 
जिल्हाधिकारी, नाशिक 
प्रत, 


१. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, मुंबई 
५. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 

७. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

१०.निवडनस्ती, कार्या.१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


